राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमुहातील 
उमेदवारांकरिता सुरू करण्यात आलेल्या 
“मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द 
योजना”या योजनेंतर्गत खाजगी प्रशिक्षण 
संस्थांची निवड करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. मोशियो-२०१८/प्र.क्र.६९/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ जुले, २०१९ 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्रमांक: राअआ-२०१२/१०८/प्र.क्र.१८/का-९, दिनांक २५ जून, २०१३. 
२) शासन निर्णय क्रमांक : मोशियो-२०१८/प्र.क्र.६९/का-९, दिनांक २७ जून, २०१८. 
३) शासन निर्णय क्र. मोशियो-२०१८/प्र.क्र.६९/का-९, दि. ८ मार्च, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमुहातील उमेदवारांना शासकीय/निमशासकीय सेवेत संधी 
उपलब्ध करण्याकरिता केंद्रिय लोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (राजपत्रित अधिकारी व 
अराजपत्रित कर्मचारी संवगी/बँकींग सेवा भरती इत्यादी स्पर्धा परीक्षांसाठी तसेच विविध व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमांमधील प्रवेशाकरिता घेण्यात येणाऱया सामाईक Waar परीक्षांच्या पूर्व तयारीसाठी आणि इयत्ता 
qo वी व १२ वी अनुत्तीर्ण अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी fears शिकवणी वर्ग सुरू करण्याकरीता दि. २५ जून, 
२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना” कार्यान्वित करण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये संदर्भीय क्र.२ च्या दिनांक २७.०६.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
सुधारणा करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती 
व नागपूर या शहरांमध्ये प्रशिक्षण केंद्रांची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या 
अनुषंगाने सन २०१८-१९ या वर्षासाठी नाशिक, पुणे, नागपूर, अमरावती, मुंबई व ठाणे या खाजगी प्रशिक्षण 
संस्थाकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. सदर अर्जाबाबत विहित पध्दतीचा अवलंब करुन पात्र संस्थांची 
संदर्भीय क्र. ३ च्या दि. ८ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये निवड करण्यात आली आहे. तथापि,तदनंतर 
निवडणुक आयोगाकडून लोकसभा निवडणुक २०१९ करीता जाहिर करण्यात आलेल्या आदर्श 
आचारसंहितेतील मार्गदशक सुचनामुळे तसेच निवडणुक प्रक्रिया करीता जास्तीचा कालावधी लागल्यामुळे 
आर्थिक वर्ष २०१८-१९ करीता शिल्लक असलेला कमी कालावधी इत्यादी बाबी विचारात घेता उपरोक्त 
अभ्यासक्रमांच्या प्रशिक्षणासाठी पुरेसा अवधी प्राप्त होऊ शकला नाही. त्यामुळे सदर योजनेची 
अंमलबजावणी लवकरात लवकर सुरु करण्यासाठी सन २०१९-२० करीता नव्याने निवडप्रक्रिया न राबविता 
सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता निवड करण्यात आलेल्या प्रशिक्षण संस्थांचीच सन २०१९-२० करीता निवड 
करण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना” या योजनेंतर्गत राज्यातील नाशिक, पुणे, 
नागपूर, अमरावती, मुंबई व ठाणे या केंद्रात उपरोक्त अभ्यासक्रमांतर्गत प्रशिक्षण देण्याकरिता दि.८ मार्च, 
२०१९ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सन २०१८-१९ करीता निवड करण्यात आलेल्या खालील नमूद 
केलेल्या संस्थांची पुन्हा नव्याने सन २०१९-२० या वर्षाकरीता निवड करण्यात येत आहे. संबंधित संस्थांना 
ज्या अभ्यासक्रमांतर्गत प्रशिक्षण द्यावयाचे आहे त्या अभ्यासक्रमाचे नाव व विद्यार्थ्याची संख्या संबंधित 
संस्थेपुढे दर्शविण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.६९/का-९ 


विशेष शिकवणी वर्ग 


संचलित दिप अकॅडमी, पुणे 


अ.क्र. केंद्र अभ्यासक्रम संस्था विद्यार्थी 
संख्या 
| नाशिक | bea लोकसेवा आयोग wel प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था संचलित | ३५ 
परीक्षा (UPSC) स्पेक्ट्रम अर्केडमी, नाशिक 
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आय ३५ 
स्पर्धा परीक्षा (MPSC) (राजपत्रित) 
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आय ७० 
स्पर्धा परीक्षा (MPSC 
(अराजपत्रित) 
HPT सेवा स्पर्धा परीक्षा आप्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था ३० 
संचलित स्पेक्ट्रम अकॅडमी, नाशिक 
बोभरारी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, २० 
नाशिक 
सामाईक प्रवेशा परीक्षा ओएम.टी.एज्युकेअर लि., नाशिक ४० 
ब) युथ एज्युकेशन अँण्ड वेल्फेअर ४० 
सोसायटी, नाशिक 
इ. १० वी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याकरित| प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था संचलित शिंगे 
विशेष शिकवणी वर्ग. स्पेक्ट्रम अर्केडमी, नाशिक 
इ. १२ वी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याकरि ह्म 
विशेष शिकवणी वर्ग. 
२ | पुणे केंद्रिय लोकसेवा आयोग स्पर्धा] द पुना गुजराती केळवणी मंडळ, पुणे ३५ 
परीक्षा (UPSC) 
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग द पुना गुजराती केळवणी मंडळ, पुणे ३५ 
स्पर्धा परीक्षा (MPSC) (राजपत्रित) 
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग द पुना गुजराती केळवणी मंडळ, पुणे ३५ 
स्पर्धा परीक्षा (MPSC 
(अराजपत्रित) 
बकौंग सेवा स्पर्धा परीक्षा नवदिशा मागासवर्गीय बहुउद्देशीय | ८० 
सोसायटी, पुणे 
सामाईक प्रवेठ्ा परीक्षा महाराष्ट्र कॉस्मोपोलिटन एज्युकेशन, ३५ 
पुणे 
इ. १० वी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याकरिता महर्षि वाल्मीकौ कोळी समाज ५० 
विशेष शिकवणी वर्ग संचलित दिप अकॅडमी, पुणे 
इ. १२ वी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याकरिता महर्षि वाल्मीकौ कोळी समाज) ५० 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.६९/का-९ 


नाशिक संचलित स्पेक्ट्रम अकॅडमी 


३ | नागपूर | केंद्रिय लोकसेवा आयोग स्पर्धा ३५ 
परीक्षा (UPSC) प्रिमिअर अकॅडमी सोसायटी, नागपूर 
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आय ३५ 
स्पर्धा परीक्षा (MPSC) (राजपत्रित) 
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग स्पर्धा मिलिद शिक्षण संस्था, नागपूर ७० 
परीक्षा (MPSC) (अराजपत्रित) 
बकौंग सेवा स्पर्धा परीक्षा स्पंदन बहुउद्देशीय शिक्षण den) ४० 
नागपूर 
सामाईक प्रवेठा परीक्षा ओ)डायमंड चॅरिटेबल 70 Go 
एज्युकेडानल ट्रस्ट, नागपूर 
ब) अंजुमन हामी ए इस्लाम,नागपूर ३० 
इ. १० वी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याकरि ५५ 
विशेष शिकवणी वर्ग डायमंड चॅरिटेबल अँण्ड एज्यु 
इ. १२ वी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याकरिता| ट्रस्ट, नागपूर BG 
विशेष शिकवणी वर्ग 
४ | केंद्रिय लोकसेवा आयोग स्पध| ३५ 
परीक्षा (UPSC) आदर्डा मल्टीपर्पनज सोसायटी, 
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग अमरावती ३५ 
स्पर्धा परीक्षा (MPSC) (राजपत्रित) 
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आय ३५ 
स्पर्धा परीक्षा (MPSC 
(अराजपत्रित) 
HPT सेवा स्पर्धा परीक्षा दादासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्ट) Yo 
नागपूर 
सामाईक प्रवेडा परीक्षा एक्सेल फाऊंडेशन, अमरावती ८० 
इ. १० वी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकरिता दादासाहेब गवई चॅरिटेबल gece] go 
विशेष शिकवणी वर्ग नागपूर 
इ. १२ वी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकरि ६० 
विशेष शिकवणी वर्ग 
५ मुंबई  ।केंद्रिय लोकसेवा आयोग wel प्रबोधन बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था| vo 
परीक्षा (UPSC) नाशिक संचलित स्पेक्ट्रम अकॅडमी 
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग प्रबोधन बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, yo 
स्पर्धा परीक्षा (MPSC) (राजपत्रित) | नाशिक संचलित स्पेक्ट्रम अकॅडमी 
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग प्रबोधन बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था] co 
स्पर्धा परीक्षा (MPSC) नाशिक संचलित स्पेक्ट्रम अकॅडमी 
(अराजपत्रित) 
बकौंग सेवा स्पर्धा परीक्षा प्रबोधन बहुउद्देशीय शिक्षण det) wo 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.६९/का-९ 


स्पर्धा परीक्षा (MPSC) (राजपत्रित) 


नाशिक संचलित स्पेक्ट्रम अकॅडमी 


सामाईक प्रवेश परीक्षा एम.टी.एज्युकेअर लि., मुंबई १२० 
इ. १० वी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याकरित| सिद्दीकी एज्युकेशन अँण्ड वेल्फे १४० 
विशेष शिकवणी वर्ग ट्रस्ट, मुंबई 
इ. १२ वी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकरि १३० 
विशेष शिकवणी वर्ग 

६ ।ठाणे । केंद्रिय लोकसेवा आयोग स्पर्धा प्रबोधन बहुउद्देशीय शिक्षण den] yo 
परीक्षा (UPSC) नाशिक संचलित स्पेक्ट्रम अकॅडमी 
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग प्रबोधन बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था] २० 


महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग प्रबोधन बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था] २० 


स्पर्धा परीक्षा (MPSC) नाशिक संचलित स्पेक्ट्रम अकॅडमी 
(अराजपत्रित) 
बकौंग सेवा स्पर्धा परीक्षा प्रबोधन बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, ३० 
नाशिक संचलित स्पेक्ट्रम अकॅडमी 
सामाईक प्रवेशा परीक्षा एम.टी.एज्युकेअर लि.,ठाणे ।__१00_| 
इ. १० वी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याकरिता अ) अपूर्वा महिला सामाजिक संस्था, शि 
विशेष शिकवणी वर्ग ठाणे 
ब) प्रबोधन बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, aa 
नाशिक संचलित स्पेक्ट्रम sip sa 
इ. १२ वी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याकरिता अ) अपूर्वा महिला सामाजिक संस्था] ९० 
विशेष शिकवणी वर्ग ठाणे 
ब) प्रबोधन बहुउद्देशीय शिक्षण Gat] ९० 
नाशिक संचलित स्पेक्ट्रम aps 


२. वरील प्रशिक्षण वर्गामध्ये प्रवेशासाठी उमेदवारांकरिता पात्रतेचे सर्वसाधारण निकष व प्रशिक्षणाच्या 
सर्वसाधारण अटी पुढीलप्रमाणे राहतील. १) उमेदवार धार्मिक अल्पसंख्याक (मुस्लिम, बौध्द, जेन, ख्रिश्चन, 
शीख, पारसी व ज्यु समाजातील असावा. २) उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा. ३) या 
प्रशिक्षणाचा SIM फक्त प्रशिक्षणापुरता असेल, उमदेवारांना निवासाची व्यवस्था स्वत: करावी लागेल. ४) 
एकूण प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांपैकी ३०% जागा मुलींसाठी राखीव असतील. जर प्रशिक्षणासाठी विहित 
केलेल्या मानकांची पूर्तता करणाऱ्या पुरेशा अल्पसंख्याक मुली उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत तर मुलींसाठी 
राखीव असलेल्या जागा संबंधित अल्पसंख्याक प्रवर्गातील मुलांमधून समायोजित करण्यात येतील.५) 
प्रशिक्षण योजनेसाठी उमेदवारांची निवड गुणवत्तेनुसार करण्यात येईल. मात्र समान गुण मिळाल्याच्या 
परिस्थितीत ज्या उमेदवारांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न कमी असेळ अशा उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी 
प्राधान्य देण्यात येईल व याकरिता तहसिलदार किंवा विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी दिलेला उत्पन्नाचा 
दाखला ग्राहय धरण्यात येईल. 


३. या योजनेची लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना प्रत्येक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमासाठी (लोकसेवा स्पर्धा 
परीक्षा/बँकींग स्पर्धा परीक्षा/सामाईक प्रवेश परीक्षा/इ. १० वी व १२ वी परीक्षा) दि. २५ जून, २०१३ च्या शासन 
निर्णयान्वये विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता करणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.६९/का-९ 


8, या योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीकरिता निवड करण्यात आलेल्या प्रशिक्षण संस्थांवर 
खालीलप्रमाणे जबाबदाऱ्या राहतील:- 


१) 


प्रशिक्षणासाठी अल्पसंख्यांक प्रवर्गनिहाय विहित करण्यात आलेल्या जागांनुसार उमेदवारांची 
यादी तयार करणे आणि या शासन निर्णयामध्ये विहित करण्यात आलेल्या तरतुदींनुसार 
गुणवत्तेवर आधारित व विहित उत्पन्न मर्यादेनुसार उमेदवारांची प्रशिक्षणासाठी प्राथमिकता 
ठरविणे. वेगवेगळया उमेदवारांकरिता विहित करण्यात आलेल्या पात्रतेच्या निकषांची पूर्तता 
करणाऱ्या इच्छूक उमेदवारांकडून ऑन लाईन प्रवेशाकरिता जाहिरात देणे. 

संबंधित भरती परीक्षेकरिता विहित करण्यात आलेल्या पात्रता परीक्षेमध्ये अजित केलेल्या 
गुणांनुसार किंवा प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी 
तयार करणे. मात्र उमेदवारांना समान गुण मिळाल्याच्या परिस्थितीत ज्या उमेदवाराच्या 
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अन्य उमेदवारांच्या तुलनेत कमी असेल, त्या उमेदवारास प्रशिक्षण 
कार्यक्रमास प्रवेशाकरिता प्राधान्य देण्यात येईल. उमेदवारांची निवड करताना दि. २५ जून, 
२०१३ व दिनांक २७ जून, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये अल्पसंख्याक लोकसमुहासाठी विहित 
करण्यात आलेल्या प्रमाणकानुसार उमेदवारांची निवड करण्यात यावी. 

एखाद्या अल्पसंख्याक लोकसमुहातील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, त्याऐवजी अन्य 
अल्पसंख्याक लोकसमुदायातील उमेदवारास प्रवेश देण्यात यावा, एखाद्या अल्पसंख्याक 
लोकसमुहातील WT मुली उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत तर, मुलींसाठी राखीव असलेल्या 
जागा संबंधित अल्पसंख्याक प्रवर्गातील मुलांमधून समायोजित करण्यात येतील. 

प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रीक यंत्रावर हजेरी घेणे आवऱ्‌यक राहील तसेच मासिक व 
तिमाही अहवाल शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागास सादर करणे आवऱ्यक राहील. 
प्रशिक्षित उमेदवारांचा आधारकार्ड क्रमांकासह डाटाबेस ठेवणे, उमदेवारांशी संपर्क व समन्वय 
ठेवणे, निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नावांची यादी, आधार कार्ड क्रमांक व संपर्क क्रमांकासह 
शासनास सादर करणे व संबंधित संस्थेच्या संकेत स्थळावर (वेबसाईटवर) ही माहिती प्रदर्शित 
करणे हे आवश्यक राहिल. 

AIHA असल्यास प्रसंगानुरुप उमेदवारांची चाळणी परीक्षा घेणे. 

या योजनेअंतर्गत प्रवेशा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या या अथवा इतर योजनेअंतर्गत 
प्रवेश न देण्याची संस्थेने खबरदारी घेणे आवश्‍यक राहील. तसेच संस्थेने प्रवेश दिलेल्या 
विद्यार्थ्यास अन्य संस्थेने याच योजनेखाली प्रवेश दिळेला नाही याची देखील संबंधीत संस्थांनी 
खात्री करून घ्यावी. 

निवड झालेल्या प्रशिक्षण संस्थांनी विविध अभ्यासक्रमांसाठीची प्रवेशा प्रक्रीया दिनांक ९ ऑगस्ट, 
२०१९ पर्यंत पूर्ण करुन दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१९ पासून नियमितपणे प्रशिक्षण वर्ग सुरु करणे 
आवश्यक राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.६९/का-९ 


९) शासन निर्णय, दिनांक २७.०६.२०१८ अन्वये, ज्या उमेदवारांनी संबंधित केंद्राचे जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे सदर प्रशिक्षणासाठी अर्ज Hor आहे. san पात्र उमेदवाराना प्राधान्याने त्या-त्या 
अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशा देणे बंधनकारक राहील. 


५. प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांची प्रशिक्षण वर्गातील किमान ८५% उपस्थिती विचारात घेऊन प्रत्यक्षात 
परीक्षेस बसलेल्या उमेदवारांच्या प्रमाणात दि. २५ जून, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात 
आलेल्या कालावधीसह दरानुसार व टप्पानिहाय अनुदानाचे वितरण संबंधित प्रशिक्षण संस्थांना करण्यात 
येईल.तथापि, अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षणाचा प्रत्यक्ष काळावधी कमी झाला असल्यास तेवढाच कालावधी ग्राह्य 
धरुन त्याप्रमाणात अनुदानाचे वितरण संबंधित प्रशिक्षण संस्थांना करण्यात येईल. 


६. सामाईक प्रवेश परीक्षा प्रशिक्षणाचा कालावधी दोन वर्षाचा म्हणजेच २०१९-२० साठी ११ वी करीता 
व सन २०२०-२१ साठी १२ वी करीता राहील. ११ वी साठी प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांनाच १२ वी साठी 
प्रशिक्षण देण्यात येईल. 


७. इयत्ता १०वी व १२ वी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी निवड केलेल्या संस्थांनी मार्च, २०२० मध्ये होणाऱ्या 
परीक्षेपर्यंत संबधित विदयार्थाना प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक राहील. 


८. वरील संस्थांची निवड सामाईक प्रवेशा परीक्षा प्रशिक्षणाकरीता दोन वर्षासाठी तर इतर 
अभ्यासक्रमाकरीता एक वर्षासाठी म्हणजेच सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षाकरीता करण्यात येत आहे. मात्र 
ज्या संस्थेचा निकाल ०% लागेल त्या संस्थेची मान्यता रद्द करण्यात येईल. 

९. सदर योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आलेला नाही. 
त्यामुळे, शासन निर्णय, दि. ८ मार्च, २०१९ अन्वये निवड केलेल्या संस्थांना सन २०१८-१९ या वर्षाकरीताचे 
कोणतेही अनुदान देय राहणार नाही. 


१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०७२५१०३७५६८९१४ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रि Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
D h M DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities Development 

| n e ५ 7) ry Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa310d2e7860201ab5363a2133e0927ff2 
6700 6ॉर्वा, 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1 249D39EC14A54419D0A13 

(0 n a Va n e 504B49333B23F92B58199, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2019.07.25 10:47:42 +05'30' 
(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
सर्व संबंधित संस्था (पत्राने) 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.६९/का-९ 


३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, 

६. अल्पसंख्याक कल्याण समिती, विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई. 

७. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

८. महालेखापाल , १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 

९. सर्व विभागीय आयुक्त, 

१०. महासंचालक, यशदा, पुणे. 

११. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, (प्रसिध्दीसाठी) 

१२. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१३. संचालक, तंत्रशिक्षण / व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण / वैद्यकीय शिक्षण / उच्च शिक्षण / शालेय 
शिक्षण, संचालनालय. मुंबई / पुणे 

१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

१५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१६. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१७. सर्व मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

१८. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

१९. विभागातील सर्व अधिकारी / कार्यासने, 

२०. निवडनस्ती (कार्यासन-९) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


